जलसंपदा विभागातील वैज्ञानिक संवर्ग वर्ग-३ 
मधील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीकरीता पदोन्नतीचे 
अधिकार इतर वर्ग-३ मधील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 
नाशिक प्रादेशिक परिमंडळास प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 


शासन परिपत्रक क्रमांक:- संकीर्ण ११२१/१४९६/प्र.क्र.३२/२०२१/ आ.(तांत्रिक) 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक: ०५ ATE, २०२१. 


वाचा :- 

१) अधीक्षक अभियता व संचालक, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे यांचे 
क्र.जा.क्र.पासविसं/प्रलि-२/३८९८/सन२०१६, दि.१४.०९.२०१६. 

२) झासन पत्र क्र.संकिर्ण-१०१५/प्र.क्र.३२२/२०१५/ आ (तांत्रिक), दि.२९.०९.२०१६. 

३) मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे यांचे 
क्र.जा.क्र. मुअ(स्था)/जविप्रवगुनि/आ.३/२१६१/सन २०१९, दि.०३.१२.२०१९. 

8) अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक. (मेरी) यांचे 
क्र.जा.क्र.मअसंसं/आस्था-९/१७४४/सन२०२०, दि.०८.१०.२०२० रोजीचे पत्र. 

५) आपले क्र. जा.क्र.मसंसं(द)/ परिमंडळ/आ-२/३८५/२०२०, दि. २१.१०.२०२०. 


प्रस्तावना:- 
जलसंपदा विभागातील प्रयोगशाळा सहाय्यक, संशोधन सहाय्यक, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक, 
वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक व भू-वैज्ञानिक सहाय्यक पदाच्या ज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करण्यास तसेच या ह्या 
तिन्ही संवर्गातील पदांवरील नियुक्त्या व पदोन्नत्या करण्यास अधीक्षक अभियंता (दरवाजे) तथा परिमंडळीय 
अधिकारी, नाशिक परिमंडळ नाशिक यांना प्राधिकृत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
२. FW अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे या 
कार्यालयातर्गत कार्यरत वर्ग-क मधील वैज्ञानिक संवर्गातील कर्मचा-यांचे कामाचे स्वरुप / पदनाम अन्य 
कार्यालयात कार्यरत वैज्ञानिक संवर्गातील कर्मचाऱ्याच्या कामाचे स्वरुपापेक्षा भित्न आहे.या बाबीचा विचार 


करुन पुढीलप्रमाणे परिपत्रक निर्गमित करण्यात येत आहे. 


परिपत्रक :- 

अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे अंतर्गत वैज्ञानिक 
संवर्गातील पदे वगळता अन्य सर्व कार्यालयातील वैज्ञानिक संवर्गातील प्रयोगशाळा सहाय्यक, संशोधन 
सहाय्यक, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक पदांवर नियुक्‍ती तथा पदोन्नती करण्यास 
तसेच या पदांच्या जेष्ठता सूची तयार करुन प्रसिध्द करण्यास अधीक्षक अभियंता (दरवाजे) तथा परिमंडळीय 


अधिकारी, नाशिक परिमंडळ, नाशिक यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण ११२१/१४९६/प्र.क्र.३२/२०२१/ आ.(तांत्रिक) 


2. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०३०५१४५५३२०७२७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Vilas Mahadeorao राम. 
Rajurkar 


(वि. म. राजुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत: 


१. अपर प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक. 

२. सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक. 

३. सर्व मुख्य अभियंता,जलसंपदा विभाग. 

४. अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी (दरवाजे), मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना मंडळ, नाशिक. 
५. अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक. (मेरी) 

६. सर्व अधीक्षक अभियंता. जलसंपदा विभाग. 

७. आ (तांत्रिक) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


